RNI No. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ४४ ] 


शनिवार , ऑक्टोबर २० , २०१८ / आश्विन २८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे९ 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 


पुणे महानगरपालिका, पुणे 


अधिसूचना 


३ 


- 


क्रमांक म.आ./ नि ./ ४४७/ २०१८ .-- राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१८ / प्र. क्र . २७ / का . - ५, दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०१८ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ ( सन १९ ४ ९ चा मुंबई ५९) ( यापुढे " अधिनियम" म्हणून उल्लेखिलेला) चे कलम ५ (३), 
५- अ व कलम १४ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून प्रारूप अधिसूचना असाधारण क्रमांक ४० , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ च्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविलेप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेचे हद्दवाढ क्षेत्र एका प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित केल्यासंदर्भात 
आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग 
निर्दिष्ट केल्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या एकूण २४ हरकती व सूचनांचा व यासंदर्भात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेतलेल्या सुनावणीअंती 
काळजीपूर्वक विचार करून मी , सौरभ राव , महानगरपालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका खालीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

अधिसूचना 
ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका आयुक्त यांनी " महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ " चे कलम 
५- अ च्या तरतुदीखाली पुणे महानगरपालिकेच्या बाबतीत हद्दवाढ क्षेत्राचा प्रभाग क्रमांक ४२ (फुरसुंगी - लोहगाव उर्वरित) या प्रभागाकरिता खालील 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

सदस्य संख्या , तसेच आरक्षित जागा इत्यादींचा तपशील 
एकूण निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१ . 


०२ 


२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या 


०० 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


00 





( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


०० 


... 


( १ ) 


एच-३८६ भाग एक - अ ( असा.) (पु.वि.पु.) - ४४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९४० 


०१ 


स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गस्त्रियांसह 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून). 


४ . 


उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील 


०० 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


... 


०० 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


00 


... 


०१ 


( ड) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ 
समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ ( अ, ब, क ) समोरील नमूद केलेल्या जागांची संख्या). 


५. अनारक्षित जागा 


०१ 


त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार महापालिका आयुक्त , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांचे ५ (३ ), ५- अ व १४ 
अन्वये उक्त पुणे महानगरपालिका हद्दवाढ क्षेत्र एका प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील पुणे महानगरपालिका हद्दवाढ क्षेत्राच्या प्रभाग क्रमांक ४२ ( फुरसुंगी- लोहगाव उर्वरित) निवडणुकीच्या 
प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाची व्याप्ती व सीमा 


क्रमांक 


असल्यास 


जागा राखीव असल्यास , 
कोणासाठी, जसे 

अनु . 

जाती/ 
अनु. जमाती/ नागरिकांच्या मागास 
वर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 

जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


१ 


२ 


४ 


४२ 


स्थळ १ : 


फुरसुंगी 
लोहगाव 
उर्वरित 


४२ - अ - सर्वसाधारण 
४२- ब - सर्वसाधारण ( महिला) 


उत्तर 


-- 


लोहगाव ( उर्वरित ) 
लोहगाव ( उर्वरित ) महसुली गावाच्या उत्तरेकडील मौजे 

निरगुडी व मौजे वडगाव शिंदेची हद्द. 
पूर्व : लोहगाव ( उर्वरित) महसुली गावाच्या पूर्वेकडील 

मौजे वाघोलीची हद्द. 
दक्षिण लोहगाव ( उर्वरित) महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील 

पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक ४ , ३ व १ ची हद्द. 
पश्चिम : 

लोहगाव ( उर्वरित ) महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील 

पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक १ ची हद्द. 
स्थळ २ : मुंढवा ( उर्वरित केशवनगर) 

मुंढवा केशवनगर महसुली गावाच्या उत्तरेकडील 


-- 


उत्तर 


मुळा- मुठा नदीची हद्द. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


उत्तर 


पूर्व मुंढवा केशवनगर महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे 

मांजरी बुद्रुकची हद्द. 
दक्षिण मुंढवा केशवनगर महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील हडपसर 

साडेसतरा नळीची हद्द. 
पश्चिम : 

मुंढवा केशवनगर महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील पुणे 

मनपा प्रभाग क्रमांक २२ ची हद्द. 
स्थळ ३ : 

हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरा नळी) 
हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरा नळी) महसुली गावाच्या 
उत्तरेकडील पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक २२ ची हद्द व 

मौजे मुंढवा केशवनगरची हद्द , 
पूर्व हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरा नळी) महसुली गावाच्या 

पूर्वेकडील मौजे मांजरी बुद्रुकची हद्द. 
दक्षिण हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरा नळी), महसुली गावाच्या 

दक्षिणेकडील पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक २२ ची हद्द. 
पश्चिम : 

हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरा नळी), महसुली गावाच्या 

पश्चिमेकडील पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक २२ ची हद्द. 
स्थळ ४ : फुरसुंगी 

फुरसुंगी महसुली गावाच्या उत्तरेकडील मौजे 

शेवाळेवाडी व मौजे लोणीची हद्द . 
पूर्व : फुरसुंगी महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे लोणीची 


-- 


उत्तर 


हद्द. 


दक्षिण 


फुरसुंगी महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील मौजे वडकी व 
मौजे उरुळी देवाची हद्द. 
फुरसुंगी महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील पुणे मनपा 
प्रभाग क्रमांक २६ व २३ ची हद्द . 


पश्चिम : 


स्थळ ५ : 


उत्तर 


- 
- 


पूर्व 


उरुळी देवाची 
उरुळी देवाची महसुली गावाच्या उत्तरेकडील मौजे 
फुरसुंगीची हद्द. 
उरुळी देवाची महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे 
वडकीची हद्द. 
उरुळी देवाची महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील मौजे 
होळकरवाडीची हद्द. 
उरुळी देवाची महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील मौजे 
औताड -हांडेवाडीची हद्द. 


दक्षिण 


-- 


पश्चिम : 


उत्तर 


-- 


स्थळ ६ : उंड्री 

उंड्री महसुली गावाच्या उत्तरेकडील पुणे मनपा प्रभाग 

क्रमांक २६ ची हद्द. 
पूर्व 

उंड्री महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे औताड 

हांडेवाडीची हद्द. 
दक्षिण उंड्री महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील मौजे 

वडाचीवाडीची हद्द. 
पश्चिम : 

उंड्री महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील मौजे पिसोळीची 
हद्द. 


: 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९ ४० 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


४ 


स्थळ ७ : 


उत्तर 


आंबेगाव खुर्द 
आंबेगाव खुर्द महसुली गावाच्या उत्तरेकडील आंबेगाव 

बुद्रुकची हद्द. 
पूर्व : आंबेगाव खुर्द महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे 

कात्रजची व मौजे जांभूळवाडीची हद्द. 
दक्षिण आंबेगाव खुर्द महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील मौजे 

कोलवडीची हद्द. 
पश्चिम : 

आंबेगाव खुर्द महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील मौजे 


नन्हेची हद्द. 


स्थळ ८ : 


आंबेगाव बुद्रुक 


उत्तर 


पूर्व 


आंबेगाव बुद्रुक महसुली गावाच्या उत्तरेकडील मौजे 
वडगावची हद्द. 
आंबेगाव बुद्रुक महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे 
आंबेगाव बुद्रुकची जुनी हद्द. 
आंबेगाव बुद्रुक महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील मौजे 
आंबेगाव खुर्दची हद्द. 
आंबेगाव बुद्रुक महसुली गावाच्या पश्चिमेकडील मौजे 
नव्हेची हद्द . 


दक्षिण 


पश्चिम : 


उत्तर 


-- 


व 


स्थळ ९ : 

धायरी 
धायरी महसुली गावाच्या उत्तरेकडील मौजे पुणे मनपा 

प्रभाग क्रमांक ३३ ची हद्द. 
पूर्व : धायरी महसुली गावाच्या पूर्वेकडील मौजे नन्हे व मौजे 

आंबेगाव खुर्दची हद्द . 
दक्षिण धायरी महसुली गावाच्या दक्षिणेकडील किरकटवाडी व 

मौजे नांदुशीची हद्द . 
पश्चिम 
स्थळ १० व ११ : शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ), शिवणे 

शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ), शिवणे महसुली गावाच्या 

उत्तरेकडील मौजे भूगावची व पुणे मनपा प्रभाग क्रमांक १० 
पूर्व व ३२ ची हद्द . 
दक्षिण शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ), शिवणे महसुली गावाच्या 

दक्षिणेकडील मुठा नदीची हद्द. 
पश्चिम : 

शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर), शिवणे महसुली गावाच्या 
पश्चिमेकडील मौजे कोंढवे - धावडेची हद्द. 


उत्तर 


-- 


- 


व 


-- 


: 


एकूण लोकसंख्या 


अनुसूचित जाती 


अनुसूचित जमाती 


२३ ९ ४८३ 


३१४७५ 


३५०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके ९ ४० 


4 


मराठी व इंग्रजी अधिसूचनेमधील प्रभागाच्या वर्णनामध्ये तफावत असल्यास नकाशामधील हद्दीनुसार वर्णन ग्राह्य धरण्यात येईल. 

महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ४२ च्या क्षेत्राच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी निवडणूक कार्यालय , पुणे 
महानगरपालिका, स्वा . सावरकर भवन , ३ रा मजला, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ येथे उपलब्ध राहतील . 


सौरभ राव , 


महापालिका आयुक्त, 


पुणे महानगरपालिका, yu . 


qut, 20 31TCCC 2096 . 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 


PUNE MUNICIPAL CORPORATION , PUNE 


Notification 


No. M.C./E./447/2018 . — 


As per letter from State Election Commission No. SEC /MNC - 2018 /CR -27 / D - 5 , dated 3rd April 2018 , 
In exercise of the powers conferred by Section 5 (3 ), 5 - A and Section 14 of Maharashtra Municipal 
Corporation Act, 1949 (Bom . LIX of 1949 ) (hereinafter referred to as "the said Act") after carefully taking into 
considering total 24 objections and suggestions received in response to the draft Notification No. 40 , dated 
6th October 2018 fixing for the Pune Municipal Corporation s extended limit into which the said extended 
limitmunicipal area shall be divided and specifying the wards reserved for the Scheduled Casts , Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled 
Casts , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be , as shown in the 
Schedule to the said Draft Notification , and after conducting the hearing of all suggestions and objections 
on dated 17th October 2018 , 1, Saurabh Rao , Municipal Commissioner, PuneMunicipal Corporation hereby 
make the following notification . 


Notification 


1. As per Letter from State Election Commission , Maharashtra , MunicipalCommissioner has specified 
Ward formation ofWard No. 42 (Fursungi- Lohegaon Remaining ), of PuneMunicipal Corporation , under 
Section 5 - A of the Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949, the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) as 
shown below.— 


1. Total Number of Councilors to be elected 


02 


2. The Number of seats to be reserved 


( a ) For the Scheduled Castes 


00 


(b ) For the Scheduled Tribes 


00 


(c ) For the Backward Class of Citizens 

00 
3. The total number of seats to be reserved for women (including women belonging 

to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) 01 
4. Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for the women 

belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class 
of Citizens, from amongst the seats reserved for the Scheduled Castes , 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९ ४० 


the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens, as shown in item at serial 

number 2 (a ), (b ) and (c ) respectively are as under. 
( a ) For the Scheduled Castes 

00 
( b ) For the Scheduled Tribes 

00 
( C ) For the Backward Class of Citizens 

00 
( d ) Number of seats reserved for women as general category (Number of 
seats as serial number 3 minus seats at serial number 4 ) 

01 


5. Unreserved seats 


01 


Now , therefore , in exercise of Section 5 ( 3), 5 -A and Section 14 of the "Maharashtra Municipal 
Corporation Act, 1949" As per letter from State Election Commission ,Maharashtra MunicipalCommissioner, 
Pune Corporation hereby fix the extended limit ofMunicipal Corporation area and specify the wards in 
which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , the Backward Class of the 
citizens and women (including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the schedule to this Notification . 

This Notification shall take effect for the purpose of the next Election to be held for the extended limit 
of Municipal Corporation immediately following the date of this Notification . 

Schedule 
Ward Name of the Extent and Boundaries of the Ward 

If the seat 
No. Ward if 

is reservaed for whom 
any 

i.e. whether for SC / 

ST/BCC or for 
Women ( Including 

SC /ST/BCC 
Women ) 

4 


1 


2 


3 


42 


Fursungi 
Lohgaon 
Remaining 


42 - A General 
42 - B General 
(Women ) 


Location 1 : Lohgaon (Remaining) 
North 

North side boundary of revenue village 
Lohgaon (Remaining) and Village Nirgudi 

and Vadgaon Shinde . 
East 

East side boundary of revenue village 

Lohgaon (Remaining ) and Village Wagholi , 
South 

South side boundary of revenue village 
Lohgaon (Remaining ) and boundary of 

PMC Ward Nos. 4 , 3 and 1 , 
West 

West side boundary of revenue village 
Lohgaon (Remaining ) andboundary of 
PMC Ward No. 1 . 


Location 2 : Mundhwa(Remaining Keshavnagar) 
North 

North side boundary of revenue village 
Mundhwa Keshavnagar and boundary of 

Mula Mutha river. 
East 

East side boundary of revenue village 
Mundhwa Keshavnagar andboundary 

ofManjri Budruk . 
South 

South side boundary of revenue village 
Mundhwa Keshavnagar and boundary 
Hadapsar (whole Sadesatara nali ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९ ४० 


9 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


West 


West side boundary of revenue village 
Mundhwa Keshavnagar and boundary of 
PMC ward No. 22 . 


Location 3 : Hadapsar (Sadesatara nali) 
North 

North side boundary ofrevenue village 
Hadapsar (Sadesatara nali) and boundary 
of PMC ward No 22 and boundary of 

Mundhwa Keshavnagar. 
East 

East side boundary of revenue village 
Hadapsar (Sadesatara nali) and boundary 

ofManjri Budruk . 
South 

South side boundary ofrevenue village 
Hadapsar (Sadesatara nali) and PMC Ward 
No. 22 


West 

West side boundary of revenue village Hadapsar 

( Sadesatara nali) and PMC Ward No. 22 
Location 4 : Fursungi 
North 

North side boundary of revenue village 
Fursungi and boundary of Shewalewadi 

and Loni. 
East 

East side boundary of revenue village 

Fursungi and boundary of village Loni. 
South 

South side boundary of revenue village 
Fursungi and boundary of villages Vadki 
and Uruli Devachi. 


West 


West side boundary of revenue village 
Fursungi and boundary of PMC Ward 
Nos. 26 and 23 


Location 5 : Uruli Devachi 


North 


: 


East 


North side boundary of revenue village Uruli 
Devachi and boundary of Fursungi. 
East side boundary of revenue village Uruli 
Devachi and boundary of Wadki. 
South side boundary ofrevenue village Uruli 
Devachi and boundary of Holkarwadi. 
West side boundary ofrevenue village Uruli 
Devachi and boundary of Autad - Handewadi. 


South 


West 


Location 6 : Undri 
North 

North side boundary of revenue village Undri 

and boundary of PMC Ward No.26 . 
East 

East side boundary of revenue village Undri 
and boundary of Autad - Handewadi. 


.. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९४० 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


South 


South side boundary ofrevenue village 
Undri and boundary of Wadachiwadi. 
West side boundary ofrevenue village Undri 
and boundary of Pisoli. 


West 


Location 7 : Ambegaon Khurd 
North 

North side boundary of revenue village 
Ambegaon Khurd and boundary of 

Ambegaon budruk . 
East 

East side boundary of revenue village 
Ambegaon Khurd and boundary of Katraj 

and Jambhulwadi. 
South 

South side boundary of revenue village 

Ambegaon Khurd and boundary of Kolwadi. 
West 

West side boundary ofrevenue village 

Ambegaon Khurd and boundary of Narhe . 
Location 8 : Ambegaon Budruk 
North 

North side boundary ofrevenue village 
Ambegaon Budurk and boundary of 

Wadgaon . 
East 

East side boundary of revenue village 
Ambegaon Budurk and old PMC boundary 

of Ambegaon Budruk . 
South 

South side boundary of revenue village 
Ambegaon Budurk and boundary of 

Ambegaon khurd . 
West 

West side boundary of revenue village 
Ambegaon Budurk and boundary of Narhe. 


Location 9 : Dhayari 
North 

North side boundary of revenue village 
Dhayari and boundary of PMC Ward 
No. 33 . 


East 


.. 


North and 
West 


East side boundary of revenue village Dhayari 
and boundary of Narhe and Ambegaon khurd , 
North and West side boundary of revenue 
village Dhayari and boundary of Kirkatwadi 
and Nandushi. 


Locations 10 to 11 : Shivane (Whole Uttamnagar), Shivane 
North and North and East side boundary of revenue 
East 

village Shivane (Whole Uttamnagar), 
Shivane and boundary of Village Bhugaon 
and boundary of PMC Ward Nos . 10 and 32 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑक्टोबर , २०१८ / आश्विन २८ , शके १९ ४० 


8 


Schedule - contd . 


1 


2 


w 


4 


South 

South side boundary of revenue village 
Shivane (Whole Uttamnagar), Shivane and 

boundary of Mutha River. 
West 

West side boundary of revenue village 
Shivane (Whole Uttamnagar) , Shivane and 

boundary ofKondhwe- Dhavade , 
Population Scheduled Castes Scheduled Tribes 


239483 


31475 


3501 


SAURABH RAO , 
Municipal Commissioner, 
Pune Municipal Corporation , Pune . 


Pune, 20th October 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


